“सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील 
प्रकल्पाबाबत विविध दाव्यांच्या विवादाचा निपटारा 
करण्याकरिता गठीत लवादप्रकरणात क्षेत्रीय 
स्तरावरील प्राधिकृत अधिकारी यांनी 
अनुसरावयाच्या विशिष्ट कार्यपद्धतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक- क्रमांक खाक्षेस-२०१८/ प्र.क्र.६७/ रस्ते-९ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक- १० नोव्हेंबर 2023 
वाचा:-१. लवाद व समेट अधिनियम, १९९६ 
२. लवाद व समेट अधिनियम (सुधारणा), २०१५ क्र.०३/२०१६ 
३. लवाद व समेट अधिनियम (सुधारणा), २०१९ क्र.३३/२०१९ 
प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील विविध प्रकल्पाच्या उद्योजकाने केलेल्या 
दाव्यांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने एकसदस्यीय / त्रिसदस्यीय लवाद गठीत करण्यात 
येतात. बहुतांश लवाद निवाडे शासनाच्या विरोधात जातात, असे निदर्शनास येत आहे. लवाद व 
समेट अधिनियमातील तरतुदीनुसार Arbitral award set aside करणेकरीता मर्यादित कारणे 
नमूद करण्यात आली आहेत. जसे की- Incapacity, Arbitration agreement not valid under 
law,Not given proper notice of the appointment of an arbitrator, Decisions on 
matters beyond the scope of the submission of arbitration, Arbitral procedure not in 
accordance with the agreement. त्यामुळे लवाद निवाड्याविरोधात मा.न्यायालयात दाखल 
बहूतेक अपील देखील खारीज होतात, असे दिसून येते. यामुळे लवादाची कार्यवाही प्रगतीत 
असतानाच झासनाची बाजू अधिक प्रभावी व तांत्रिकदृष्टया अचुकपणे मांडणे अनिवार्य आहे. 


यानुषंगाने लवाद प्रकरणात शासनाच्या वतीने प्राधिकृत करण्यात आलेल्या क्षेत्रीय 
स्तरावरील अधिकारी यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती विहीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक 


लवादप्रकरणात क्षेत्रीय स्तरावरील प्राधिकृत अधिकारी यांनी अनुसरावयाच्या विशिष्ट 
कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहे:- 


१) लवादकाची नियुक्ती 
लवादकांची नियुक्‍ती कलम १० च्या तरतुदीप्रमाणे करणे आवश्‍यक आहे. लवाद 
प्रकरणी दोन्ही पक्षांना लवादाची संख्या निश्चित करण्याची मुभा आहे. तथापि, संख्या 
सम नसावी. लवाद नियुक्त प्रक्रियेमध्ये पक्षकारांचे एक मत न झाल्यास त्रिसदस्यीय 
लवादक असेल याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१८/ प्र.क्र.६७/ रस्ते-९ अ 


२) लवादकाचे शुल्क 
लवादकास अदा करावयाचे शुल्क लवाद व समेट कायद्यातील कलम ११ (१४) 
चौथ्या अनुसूची प्रमाणे अनुज्ञेय राहील. 


Fourth Schedule 


Sum in dispute Model fee 


Up to Rs.4,00,000 Rs.v¥,000 


Above Rs.¥,00,000 and up to | Rs.v4,000 plus 3.4 per cent of the claim 


Rs.20,00,000 amount over and above Rs.4,00,000 


Above Rs.20,00,000 and up to | Rs.89,400 plus 3 per cent of the claim 


Rs.9,00,00,000 amount over and above Rs.20,00,000 


Above Rs.9,00,00,000 and up to | Rs.3,30,400 plus 9 per cent of the claim 


Rs.40,00,00,000 amount over and above Rs.9,00,00,000 


Above Rs.90,00,00,000 and up to | Rs.92,39,400 plus ०.७५ per cent of the 
RS.20,00,00,000 claim amount over and above 


Rs.9,00,00,000 


Above RS.20,00,00,000 Rs.98,€19,400 plus 0.4 per cent of the claim 
amount over and above Rs.20,00,00,000 


with a ceiling of Rs.30,00,000 


Note: In the event, the arbitral tribunal is a sole arbitrator, he shall be entitled to 
an additional amount of twenty-five per cent on the fee payable as per the 


table set out above 


3) लवाद प्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य उपस्थिती 

लवाद प्रकरण हे अर्ध न्यायीक (Quasi Judicial) कार्यपध्दतीचे असून, लवाद 
प्रकरणातील प्रत्येक सुनावणीस अधीक्षक अभियंता यांनी व्यक्तीश: हजर रहाणे व 
त्यामध्ये सक्रीय सहभाग नोंदविणे अनिवार्य करण्यात येत आहे व त्यासाठी 
सुनावणीच्या दिवशी असलेल्या इतर शासकीय कामकाजातून अधीक्षक अभियंता यांना 
सुट देण्यात येत आहे. 

मुख्य अभियंता यांनी लवाद प्रकरणात होणाऱ्या सुनावणीपैकी किमान ५०% 
सुनावणीस व्यक्तीश: उपस्थित रहावे व अधीक्षक अभियंता यांनी १००% सुनावणीस 
व्यक्तिठा: उपस्थित रहावे व त्यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवावा. 

अपवादात्मक परिस्थितीत लवादाच्या सुनावणीस उपस्थित न राहिल्यास संबंधित 
मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता आवश्‍यक कारणे अभिलिखित करावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१८/ प्र.क्र.६७/ रस्ते-९ अ 


oae निवाड्यास सहमती अथवा त्याविरोधात करावयाचे अपीलाचे प्रस्ताव 
शासनास सादर करताना अनुपस्थितीची अभिलिखित कारणे प्रस्तावासोबत सादर 
करणे अनिवार्य राहील. 


४) लवादासमोर शासनाची बाजू मांडणारे विधी तज्ञ 
लवादकासमोर शासनाची बाजू सक्षमपणे व प्रभावीपणे मांडणेकरीता 
आवश्यकते नुसार विधी तज्ञाची नेमणूक करणेबाबत आवश्‍यक प्रस्ताव मुख्य अभियंता 
यांनी शासनास सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 


५) लवादासमोर शासनाची बाजू मांडणारे वित्तीय /तांत्रिक विधी सल्लागार 
ळवादासमोर बाजु मांडण्यासाठी वित्तीय /तांत्रिक विधी सल्लागार यांच्या 
नियुक्तीचे अधिकार मुख्य अभियंता यांना शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस-२०१८/ 
प्र.क्र.७५/ रस्ते-९ अ, दि.२५.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२०अन्वये प्रदान करण्यात 
आले आहेत. मुख्य अभियंता यांनी त्यांचे स्तरावर नामांकित वित्तिय सह़्लागार/ तांत्रिक 
विधी सल्लागार तज्ञांची नेमणूक करावी. 


&) लवादासमोर सादर करावयाच्या Statements of claim and defence बाबत. 
कलम 23 नुसार Statements of claim and defence लवादकाच्या 
नियुक्‍तीनंतर सहा महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. लवादासमोर 
शासनातर्फे सादर करण्यात येणारे Statement of Defence व Statement of Claims 
हे लवाद प्रकरणाच्या निर्णय प्रक्रियेतील गाभा असल्यामुळे Statement of Defence / 
Statement of Claims सादर करतांना संबंधित अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता 
यांनी सदर सादरीकरण परिपूर्ण असल्याची व्यक्तीश: खात्री करावी व सदर 
सादरीकरणामध्ये कुठल्याही उणिवा राहणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. 
सादर करावयाचे Statement of Defence / Statement of Claims हे विधी 
तज्ञ, तांत्रिक विधी सल्लागार (6०110 legal consultant) , वित्तिय सल्लागार यांचे 
अभिप्राय व सल्ल्याने तपासून मुख्य अभियंता यांनी प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे. 
Statement of Defence / Statement of Claims माहिती मुदतीत पूर्ण न 
झाल्यास लवादकाच्या सहमतीने सदर तपशील दुरुस्त करणे अथवा अतिरिक्‍त 
तपशील सादर करण्याची कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहिल. 


७) लवाद प्रक्रिया पुर्ण करण्याचा कालावधी 
कलम २९ (अ) YAR_Completion of pleadings नंतर लवाद प्रक्रिया १२ 
महिन्यात पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. लवादाची कार्यवाही विहित मुदतीत पुर्ण न 
झाल्यास लवादाचा खर्च, विधी तज्ञ यांची फी याचा अधिकचा आर्थिक भार शासनास 
सोसावा लागतो. सदर बाब संबंधित मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांनी 
लवादकास व अपील प्रकरणी मा. न्यायालयास निर्दशनास आणून द्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१८/ प्र.क्र.६७/ रस्ते-९ अ 


लवादाचा अंतिम निवाडा शासनविरोधात गेल्यास याबाबत अंतिम निर्णयाच्या 
दिनांकापर्यंतचे व्याज संबंधित उद्योजकास अदा करावे लागू शकते. यानुषंगाने सदर 
प्रकरणी होणारा विलंब लवादकास व अपीलात गेल्यास मा. न्यायालयाच्या निदर्जानास 
आणणे आवश्यक आहे. 


८) लवाद निवाड्याविरोधात अपील दाखल करणे 
लवाद निवाड्याविरोधात कलम ३४ अंतर्गत ३ महिन्यात अपील करण्याची 
सुस्पष्ट तरतूद सदर कलमामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्याबाबत खालील कारणे 
नमुद आहेत- 


Incapacity. 
Arbitration agreement not valid under law. 
Not given proper notice of the appointment of an arbitrator. 


VV V WV 


Decisions on matters beyond the scope of the submission of 
arbitration. 
> Arbitral procedure not in accordance with the agreement. 


९) मा.न्यायालयात Arbitration Award set aside करण्याची तरतूद 
कलम ३४ मध्ये याबाबत खालील कारणे नमुद आहेत- 


> Dispute is not capable of settlement by arbitration. 

> Conflict with the public policy of India.(fraud or corruption, 
contravention with the fundamental policy of Indian law, conflict 
with basic notions of morality or justice) 


१०) प्रतिदावे 

तपासणी व फेर तपासणीसाठी मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता यांनी पूर्ण 
तयारीसह सबळ व आवश्यक प्रश्न तयार करुन ते पत्रान्वये आपले अभिप्रायासह 
पाठवावे. प्रतिदाव्याची (Counter Claims) रक्‍कम ही ठाक्‍्यतोवर दाव्याच्या (Claims) 
च्या रक्‍्कमेहून जास्त असावी. लवादासमोरील कार्यवाही व त्यामधील निर्णयाबाबत 

शासनास वेळोवेळी अवगत करावे. 
लवाद निवाडया विरुध्दात मा.न्यायालयात अपिल करण्याच्या मर्यादित करणे 
पाहता लवादाची कार्यवाही प्रगतीत असताना झासनाची बाजू प्रभावीपणे, सक्षमपणे व 
तांत्रिकदृष्टया अचूकपणे मांडणे आवश्‍यक आहे. त्याअनुषंगाने लवाद प्रकरणात क्षेत्रीय 
स्तरावरील अधिकारी यांनी अनुसरावयाच्या विशिष्ट कार्यपद्धती वरील प्रमाणे निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


वरील सर्व ठळक मुद्दे Arbitration Act १९९६ नुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
मूळ Arbitration Act १९९६ मधील सर्व तरतूदी देखील लागू राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१८/ प्र.क्र.६७/ रस्ते-९ अ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र 
२०२३१११०१५४३१२४६१८ असा आहे. सदर शासन परित्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRIBUWA LALEETAGOURI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=SbbfccOab61 1e512e681dec8a119d52ad56ce55fc27 


335f4a7e1f01afea65752, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5C1486B2EE3003A0B1 BCOB86E8678FC8539A 
B726CD03BD45E6C07178746085B5, cn=GIRIBUWA 
LALEETAGOURI 

Date: 2023.11.10 16:34:39 +05'30' 


(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (रस्ते/बांधकामे), सा.बां.विभाग, , मंत्रालय, मंबई 
४. सर्व मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग. 
५. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ. 
६. सर्व कार्यकारी अभियंता,सा.बां.विभाग. 
७. निवडनस्ती (रस्ते-९) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


